उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ परिविक्षाधीन 
उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- इएसटी-२०२३/प्र.क्र.१३७/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०/०२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टिआरएन-०५१६/प्र.क्र.८४/१२ अ, 
दिनांक २०/०१/२०१४ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन seat, क्र.टिआरएन-२०२३/प्र.क्र.२६/ 
सीपीटीपी-अ, दि.१८/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळ सेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ संवर्गातील उमेदवारांसाठी 
यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या 
अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ द्वारे 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या गट ar संवर्गातील ११ परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे 
आवश्‍यक आहे. यास्तव, “गट-अ” संवर्गातील ११ परिविक्षाधीन उमेदवारांचे वेतन अदा करण्यासाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या व 
सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशिक्षणांतर्गत कार्यक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या “गट-अ” या संवर्गातील ११ 
परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकरीता दिनांक ०३/१०/२०२३ ते दिनांक ०३/१०/२०२५ या दोन 
वर्षाच्या कालावधीकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
2. उक्त अधिसंख्य पदांच्या दिनांक 03/90/2023 ते दिनांक 03/90/2024 या कालावधीतील 
वेतनावरील होणारा खर्च परिविक्षाधीन उमेदवार जिल्हानिहाय प्रशिक्षणासाठी वर्ग केलेल्या जिल्ह्याकरिता 
“मागणी क्र. सी-१, २०५३- जिल्हा प्रशासन (००)(०९३) जिल्हा आस्थापना (०१) सर्व साधारण आस्थापना 
(०१)(०१) आयुक्‍त कोकण(२०५३ ००२८)/आयुक्‍त नाशिक (२०५३ ००४६)/आयुक्त पुणे (२०५३ ००६४/आयुक्‍्त 
अमरावती (२०५३ ००८२)/आयुक्त नागपूर (२०५३ ०१०८)/(२०५३ ०४६७/आयुक्त औरंगाबाद (२०५३ ०१२६) 
या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
३.  छासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२०/०२/२०१६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.१३७/ई-८ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१११०१७३०३६३११९ असा आहे. उक्त शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


3100000 Pete ernie piers 
DATTATRAYA YADAW काक याळ 
(श्रीराम यादव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विभागीय आयुक्‍्त(सर्व) 
२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (Baran), पुणे. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(सर्वी 
७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी-आ), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१०. सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन ब-१/ ई-९) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
११. निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


